राज्य नाट्य स्पर्धेतील संगीत नाट्य स्पर्धेचे 
“संगीतसूर्य केशवराव भोसले संगीत नाट्य 
स्पर्धा” असे नामकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व पर्यटन विभाग, 
क्र. एडब्ल्यूडी १०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दि. २३ जुले, १९९२ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य 
विभाग, क्र. ARTY २००२/ प्र.क्र.९९/सां.का.१, दि. ३१ ऑक्टोबर, २००२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं /११६७, 
दिनांक १३ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

उदयोन्मुख कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या सुप्त कळागुणांना वाव 
मिळावा, त्या कलागुणांमधून व्यक्तिमत्व विकास घडवून आणावा, नाट्य कलेचा प्रचार व 
प्रसार सर्वस्तरातून व्हावा, सांस्कृतिक वातावरण तयार व्हावे, हा उद्देश ठेऊन शासन राज्य 
नाट्य स्पर्धाचे आयोजन गेली ६० वे वर्ष करीत आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दरवर्षी 
राज्य स्तरावर हौशी मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत, बालनाट्य व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांचे 
आयोजन करण्यात येते. त्यातीलच “राज्य हौशी मराठी संगीत नाट्य स्पर्धा” ही एक 
राज्यस्तरीय स्पर्धा आहे. सदर स्पर्धेस संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या स्मृतीशताब्दी 
वर्षानिमित्त नांव देण्याबाबत उपर्निदिष्ट क्र. ३ अन्वये विनंती करण्यात आली होती. श्री. 
केशवराव भोसले हे मराठी नाट्य सृष्टीतील ज्येष्ठ व श्रेष्ठ गायक अभिनेते होते. सन १८९० 
पासून त्यांनी संगीत शारदा, संगीत सौभद्र, संगीत मृच्छकटीक, संगीत मानापमान अशी 
अनेक अजरामर नाटके सादर केली. संगीत नाटक या प्रकारातील एक अतुलनीय अभिनेते 
व गायक म्हणून त्यांचा गौरव व्हावा, या उद्देशाने राज्य हौशी मराठी संगीत नाट्य स्पर्धेचे 
“संगीतसूर्य केशवराव भोसले संगीत नाट्य स्पर्धा” असे नामकरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मराठी हौशी संगीत 
नाट्य स्पर्धेचे नामकरण “संगीतसूर्य केडहावराव भोसले संगीत नाट्य स्पर्धा” असे करण्यास 
या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एकफ७.॥14॥11391019.20९.11 या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०२१५१२४७३२६७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


७. 
मी 
९. 
१०.महालेखापाल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO : 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 


. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 


मुंबई ४०० ०३२ 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( प्रसिध्दीसाठी ) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 


( 
११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


